शिर्डी जवळील मौजे काकडी, ता.कोपरगांव, 
जि.अहमदनगर येथे विमानतळाची उभारणी 
करण्यासाठी शासकिय जमीन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएडीसी २०१६/प्र.क्र.४६६/२८-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. १३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५२०/२८-अ, दि.२३.७.२००८. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५२०/२८-अ, दि.२३.९.२००८. 
३. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग ,क्र.एमएडीसी २०१६/प्र.क्र.४६६/२८ अ. दि.२२/२/२०१६ 
४. दि .२/८/२०२२ रोजी झालेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीचे इतिवृत्त सामान्य प्रशासन विभाग / 
विचांस-११२२/प्र.क्र.१६५/२८अ/दि.१८.८.२०२२ 


प्रस्तावना : 
उपरोक्‍त झासन निर्णय क्र.१ व २ नुसार शिर्डीपासून १५ कि.मी अंतरावर मौजे काकडी, 

ता.कोपरगांव , जि.अहमदनगर येथे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत विमानतळाची उभारणी / विकास 
करण्यास शासकीय तसेच वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने सदर विमानतळाच्या उभारणी / 
विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. यांना "विशेष हेतु कंपनी" मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच सदर विमानतळाची उभारणी/ विकास सार्वजनिक -खाजगी सहभागातून (Public Private Partner) 
करण्यास देखिल मान्यता देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. यांना विशोष नियोजन 
प्राधिकरण (SPA) म्हणून घोषित करण्यास देखिल मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विमानतळाचा विकास हा 
दोन टप्प्यांमध्ये करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रामुख्याने अंदाजे yoo हे. जमीन 
संपादीत करणे, छोटया विमानासाठी धावपट्टी बांधणे, टर्मिनल बिल्डींग बांधणे, वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध 
करणे, कंपाउन्ड वॉल बांधणे व अन्य अनुषांगिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे या बाबींचा समावेश 
आहे.दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रामुख्याने भविष्य काळातील विमान वाहतुकीची वाढीव क्षमता विचारात घेऊन त्यानुसार 
धावपट्टीची लांबी वाढविणे, टर्मिनल बिल्डींगची क्षमता वाढविणे, वाहनतळाची क्षमता वाढविणे व पर्यायी इतर 
अनुषंगिक सोयी सुविधा या बाबींचा समावेश आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णयानुसार शिर्डी विमानतळासाठी एकूण 
रू.२६४ कोटी प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानंतर शासन निर्णय दिनांक- २२/२/२०१६ अन्वये रू.३६४ कोटी इतक्या निधीस सुधारित प्रशासकिय 
मान्यता देण्यात आली होती. त्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र.४ खालील प्रमाणे आहे. 


“शिर्डी विमातनळाच्या उर्वरित कामांसाठी विमानतळाच्या कंपाउन्ड वॉलच्या दक्षिणेकडील बाजूची 
उपलब्ध असलेली ( गट क्र.१९२,१९६/२,१९८/२,१९९/१ व २०२/३) सुमारे २२ हे. एवढी शासकीय जमीन विशेष 
बाब म्हणून विमानचालन विभागास विनामूल्य हस्तांतरीत करण्यात यावी. दरम्यान,जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
यांनी सदर जमिनीचा आगाऊ ताबा विमानचालन विभागास सुपूर्द करावा.” 

परंतु आता उपरोक्त पाच गटांपैकी चार गट नं १९६/२,१९८/२,१९९/१, व २०२/३ हे दिनांक- 
२८/६/१८८८ च्या अधिसूचनेनुसार राखीव वने म्हणून घोषित असून फक्त गट क्र १९२ ला वनसंवर्धन अधिनियम 
,१९८० च्या तरतुदी लागू होत नाहीत असे निर्दशनास आले आहे. वन विभागाच्या अधिपत्याखालील येणारे चार 
गट नंबर हे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई कडे वर्ग होणे आवश्‍यक असून त्याप्रमाणे 


DRT निर्णय क्रमांकः एमएडीसी २०१६/प्र.क्र.४६६/२८-अ 


दिनांक २२/२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४ सुधारणा करुन नव्याने शासन निर्णयामध्ये 
शासकीय जमिनी ऐवजी वन विभागाची जमीन अशी दुरुस्ती करण्याची महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांनी 
विनंती केली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी च्या विनंतीच्या अनुषंगाने सदर प्रस्ताव शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दिनांक - २/८/२०२२ च्या बैठकीत सादर करण्यात आला. सदर बैठकीत गट क्र. १९६/२, 
१९८/२,१९९/१, व २०२/३ हे वन जमिन असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात यावी मात्र 
निर्वणीकरणाची प्रक्रिया सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता प्राप्त करुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी असा 
निर्णय घेण्यात आला.त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे दि २२ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि २/८/२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आता शासन निर्णय 
दि.२२/२/२०१६ मधील परिच्छेद क्र.४ मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

४) शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित कामांसाठी विमानतळाच्या कंपाउन्ड वॉलच्या दक्षिणेकडील बाजूची 
उपलब्ध असलेली (गट क्र.१९२,१९६/२,१९८/२,१९९/१ व २०२/३) सुमारे २२ हे. एवढी शासकीय जमीन विशेष 
बाब म्हणून विमानचालन विभागास विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात यावी. मात्र यातील गट क्र.१९६/२, १९८/२, 
१९९/१ व २०२/३ हे दिनांक- २८/६/१८८८ च्या अधिसूचनेनुसार राखीव वने म्हणून घोषित आहे.त्यामुळे सदर 
गट क्र.१९६/२,१९८/२,१९९/१ व २०२/३ करिता निर्वणीकरणाची सर्व प्रकिया सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता 
प्राप्त करून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने हस्तांतरित करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१३१३१४५९८३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Mahesh Kisan ee 


ey 
rialNumber=495c75b4c173c8 1f308bd63a1b33a5da4ea131ed182d44ea1b502ab 
av ha 4662¢9810, Wavhal 


कि वाव 05'30' 


(म. कि. वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (महसुल विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 
७. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादीत,मुंबई. 
८. प्रधान सचिव ( विमानचालन ),मंत्रालय,मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (१),नगरविकास विभाग HATHA, Hay. 
qo, विभागीय आयुक्‍त नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी,अहमदनगर 
92. उपसचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,( विमानचालन ),मंत्रालय,मुंबई 
१३. निवड नस्ती,सा.प्र.वि,कार्यासन -२८अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


